राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जाती प्रवर्गाचा सन २०१७-१८ मधील अखर्चीत 
₹ २८.३३ कोटी निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी 
विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
(शुध्दीपत्रक). 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/राकृवियो कक्ष, 
दि.१९.०७.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक: 


संदर्भाधीन दि.१९.०७.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०१७-१८ मधील (केंद्र + राज्य हिस्याचे) रु.२८.३३ कोटी निधी 
पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी विनियोगास आणण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील रकाना पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आला होता :- 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण 
क्र. राज्य हिस्सा (४०%) | केंद्र हिस्सा (६०%) 
| . | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना १७.०० ११.३३ २८.३३ 
उपरोक्त रकाना सुधारित करण्यात येत असून, त्याऐवजी पुढील रकाना वाचण्यात यावा :- 
(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जाती प्रवर्ग एकूण 
क्र. केंद्र हिस्सा ((०%) । राज्य हिस्सा (४०%) 
१. । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना १७.०० ११.३३ २८.३३ 


सदर NAAT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०८०२१५१६०९५१०१ असा आहे. 
हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने... Shrikant 
Chandrakant 
Andge 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकृवि ०८१७/प्र.क्र. ९४/१४-ओ 


२. मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

४. मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

५. सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.आयुक्‍्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३.संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१४.महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१७.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषिआयुक्तालय, पुणे 

१८. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

१९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


